उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील yoo 
खाटांच्या श्रेणीवर्धीत ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील ४८ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १२१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ ऑक्टोंबर,२०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.१२१/आरोग्य -३, 
दिनांक- ०२ एप्रिल, २०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/अकोला मंडळ 
अकोला/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४९०२-०३/१९, दिनांक-२५.०३.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या वाशिम जि.वाशिम, अचलपूर जि.अमरावती, 
मुर्तिजापूर जि.अकोला व शोगांव जि.बुलढाणा या ४ उपजिल्हा रुग्णालयातील एकूण ४८ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या झासन निर्णयान्वये वाशिम, अचलपूर, मुर्तिजापूर व शोगांव या १०० खाटांच्या ४ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील सदर एकूण ४८ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.१२१ /आरोग्य-३, 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१- इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


२) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णाळयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


३) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


४ २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
१०-२- मुसफल क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक. ११.०९.२०१९ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१२१ /आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० 989098 9282023099 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१. 
2. 
डे 
tof 


षु 1 


anne GF © 


व Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | nN e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of 
K d Maharashtra, OU = Public 
a a mM Health Department 
Date: 2019.10.22 15:15:56 


Patil en 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा PAIS AST आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा (निविमु/वैद्यकीय), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, अकोला/अमरावती/बुलढाणा/वाशिम. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ अमरावती/ बुलढाणा/वाशिम. 
वैद्यकीयअधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालये(उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, अकोला 
यांचेमार्फत) 


१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


